सन 209-2098 विभागीय सहायक 
संचालक, कुटुंब कल्याण, माता-बाल 
संगोपन, पुणे यांच्या कार्यालयातील वाहन 
चालकाच्या एका अस्थायी पदास 
दि.१/३/२०१८ ते दि.३०/९/२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१७/२७०/प्र.क्र.१०६/कुक 
qo वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णाळय संकुल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, लो.टि.मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १० एप्रिल, २०१८ 


वाचा 
१ 


— 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र. अस्थायी -२०१७/२७०/ प्र.क्र.१०६/कुक, 
दिनांक : ३१.१.२०१८ 

अतिरिक्त संचाळक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
राकुकका/आस्था/वाहनचालक/कक्ष २ क/न.क्र.३५/ १०३०१-०२/१८, दि.१४.०२.२०१८ 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे क्र.संआसे/आस्था/कक्ष ५/टे ५/०१ अपद/८८०- 
८१/१८, दि.०१.०३.२०१८ 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक :पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.५.३.२०१८ 


२ 


— 


3 


— 


प्रस्तावना 

विभागीय सहाय्यक संचालक, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन, पुणे यांच्या कार्यालयातील 
वाहन चालकाच्या एका अस्थायी पदास संदर्भ क्र.१ अन्वये दिनांक १.१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर अस्थायी पदास दि.१.३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय 

संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या अधिपत्त्याखालील विभागीय सहाय्यक संचालक, कुटुंब 
कल्याण, माता बाल संगोपन, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वाहन चालकाच्या एका अस्थायी पदास 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१७/२७०/प्र.क्र.१०६/कुक 


दि.१.३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. या पदावर होणार खर्च मागणी क्र.आर-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ००१ संचालन व प्रज्ञासन, (०१) (०२)- प्रादेशिक कार्यालये, (२२१० 
०३५१) या लेखा शिर्षाखाली दर्शावावा व सन २०१८-२०१९ या वर्षात या लेखा शिर्षाखाली 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०७१७१८१३२७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


é Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 

Uj W a | a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7788b3b31e2d9269bcbfd9588a6 


A [ U n ©€4771341780133d295a56dd4ef47697777 
3, 


serialINumber=3b8f98f1c182bf458a4deee3 
99a7241b5044aeb09c097bc6d28b58709fe 


R a n ५ | Nn g 8ef0d, cn=Ujwala Arun Ransing 


(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

३) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

४) sided संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे (५ प्रती) 

५) सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

७) वित्त विभाग (व्यय १३), मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


